प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) (अनुसूचित जमाती 
उपयोजना) अंतर्गत सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षामध्ये 
सन २०२०-२१ व २०२१-२२ या आर्थिक वर्षाकरिताच्या 
उद्दिष्टांकरिता केंद्र हिस्सा रू. २२५९१.००० लाख व राज्य 
शासनाचा समरुप हिस्सा रु.१५०६०.६६७ लाख या अनुज्ञेय 
हिळछ्यापैकी उपलब्ध असलेला निधी रू. २४०४.८६० लाख 
वितरीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: प्रआयो-२०२२/प्र.क्र.१३५/योजना-१० 
बांधकाम भवन, 24 ASS रोड, 
फोर्ट, मुंबई - ४०० ००१. 
तारीख: १८ जानेवारी, २०२३ 


| 


fe) 
~~ 


उप सचिव (ग्रामीण गृहनिर्माण), ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नवी दिल्ली यांचे क्र. J- 
92024/9/2020-RH-Acct.-4, दि.३०.०९.२०२२ रोजीचे आदेशा. 


x 


संचालक, राज्य व्यवस्थापन कक्ष ग्रामीण गृहनिर्माण यांचे पत्र क्र. राव्यक-ग्रागू/लेखा (प्रआयो)/ 
Ast ॥98॥1]61/अनु.जमाती/२०२२/१९४९, दि.०३.१०.२०२२. 


AN 
— 


आदिवासी विकास विभाग शासन निर्णय क्र. बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.८/कार्यासन-६, 
दिनांक २८.१२.२०२२ 


शासन निर्णय :- 


प्रधानमंत्री आवास योजना ( ग्रामीण) अनुसूचित जमाती (TSP) उपयोजना घटकांतर्गत सन २०२२-२३ 
या वर्षामध्ये सन २०२०-२१ व २०२१-२२ या आर्थिक वर्षाकरिताच्या उद्दिष्टांकरिता केंद्र शासनाचा हिस्सा 
रू. २२५९१.००० लाख एवढा निधी वितरित केला आहे. सदर निधीस रू.१५०६०.६६७ लाख एवढा राज्य 
समरुप हिस्सा अनुज्ञेय आहे. मात्र लेखाशिर्ष २५०५ ए१३८ राज्य हिस्सा अंतर्गत सन २०२२-२३ या आर्थिक 
वर्षामध्ये रु.२४०४.८६० लाख एवढा निधी उपलब्ध आहे. सदर उपलब्ध असलेला राज्य हिस्सा 
रु. २४०४.८६० लाख इतका निधी व केंद्र हिस्सा रु. २२५९१.००० लाख एवढा निधी असे एकूण 
रु. २४९९५.८६० लाख एवढा निधी अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीद्वारे वितरीत करण्यास शासन मान्यता 
देण्यात येत आहे. 

२. सदर खर्च सन २०२२-२३ या वर्षातील मंजूर तरतुदीमधून भागविण्यात यावा. केंद्र हिऱ्याचा निधी 
मागणी क्र. टी-५ २५०५ ग्रामीण रोजगार, ६० इतर कार्यक्रम, OLE जनजाती क्षेत्र उपयोजना (09) जनजाती 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रआयो-२०२२/प्र.क्र.१३५/योजना-१०, दि. १८ जानेवारी, २०२३ 


क्षेत्र उपयोजना (०१)(०५) प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) (केंद्र हिस्सा ६०%) (कार्यक्रम) ३३ अर्थसहाय्य 
(२५०५ २९९२) व राज्य हिळ्याचा निधी मागणी क्र. टी-५ २५०५ ग्रामीण रोजगार, go इतर 
कार्यक्रम, ७९६ जनजाती क्षेत्र उपयोजना (०१) जनजाती क्षेत्र उपयोजना (०१)(०६) प्रधानमंत्री आवास योजना 
(ग्रामीण) (राज्य हिस्सा ४०%) (कार्यक्रम) ३३ अर्थसहाय्य (२५०५ ए१३८) या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात 
यावा. 
३. प्रस्तुत निधीबाबत उपसंचालक, राज्य व्यवस्थापन कक्ष ग्रामीण-गृहनिर्माण हे आहरण व संवितरण 
अधिकारी म्हणून (संकेतांक क्रमांक १२०१००५१८३) तसेच संचालक, राज्य व्यवस्थापन कक्ष ग्रामीण - 
गृहनिर्माण हे नियंत्रक अधिकारी म्हणून काम पाहतील. सदर निधीचे देयके ठाणे कोषागार अंतर्गत 
उपकोषागार कार्यालय, कोकण भवन, बेलापूर येथे पारित करण्यात यावेत. 
४. या झासन निर्णयान्वये मंजूर केलेले अनुदान कोषागारातून काढल्यानंतर पुढील माहिती कार्यासन 
योजना-२ यांना सादर करण्यात यावी. १) मंजूर केळेली रक्‍कम, 2) कोषागारातून काढलेली रक्‍कम, 3) 
रक्‍कम काढल्याचा देयक क्रमांक व दिनांक, ४) महाळेखापाल कार्यालयात नोंद झालेल्या रक्‍कमेशी ताळमेळ 
केल्याचे प्रमाणपत्र. 
५. सदर अनुदान ज्या प्रयोजनासाठी मंजूर करण्यात आलेले आहे त्याच प्रयोजनासाठी खर्च करण्याची व 
कोणत्याही प्रकारची अनियमितता होणार नाही याची दक्षता घेण्यात यावी. अन्यता शासनस्तरावरुन कारवाई 
केली जाईल. 
६. सदर शासन foe आदिवासी विकास विभागाचा अनौपचारीक संदर्भ क्र.६१/का-८, 
दि.१७.११.२०२२ तसेच, वित्त विभागाचा अनौपचारीक संदर्भ क्र. १०८७/व्यय-१४, दि.१६.१२.२०२२ अन्वये 
प्राप्त मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०११८१२०७५२४३२० असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. वाह ere 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. J १00) 1 ततक 
Dattatraya उदक 
email=manoj jadhav68@nic.in, 
Jadhav Se atria 
(मनोज जाधव) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१) महालेखापाल, (लेखा परिक्षा) व (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई (पाच जादा प्रतींसह) 


पुष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रआयो-२०२२/प्र.क्र.१३५/योजना-१०, दि. १८ जानेवारी, २०२३ 


२) संचालक, राज्य व्यवस्थापन कक्ष-ग्रामीण गृहनिर्माण, ४ था मजला दक्षिण कक्ष, सिडको भवन, 
बेलापूर, नवी मुंबई. 
) जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे. 
) उप कोषागार अधिकारी, कोकण भवन, बेलापूर. 
५) आदिवासी विकास विभाग (कार्यासन -८ व १७), मंत्रालय, मुंबई -३२. 
) 
) 


वित्त विभाग (व्यय-१४ व १५) व (अर्थ-१७), मंत्रालय, मुंबई-३२. 
कार्यासन अधिकारी, वित्त-७, वित्त-१, योजना-१, योजना-२, योजना-५ व योजना-७, व 
निवड नस्ती योजना-१०. 


पुष्ठ ३ पैकी ३ 


